मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२४/प्र.क्र.१८/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ एप्रिल,२०२४. 


संदर्भ : १ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२३/प्र.क्र.९१/प्रशासन-१ 
दि.२६ सप्टेंबर, २०२३. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४. 
३) मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांचे 
दि.०२ एप्रिल, २०२४ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 
संदर्भाधीन शासन निर्णय दि.२६ सप्टेंबर, २०२३ अन्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२३ ते दिनांक २९ 


फेब्रुवारी, २०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील १७० पदे व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८६ पदे अशी एकूण २५६ पदे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या 


अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२४ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी 


देण्यात येत आहे. 

कार्यालयाचे नाव नियमित अस्थायी रूपांतरित अस्थायी | एकूण पदे 
आस्थापनेवरील पदे आस्थापनेवरील पदे 

मुख्य अभियंता (विद्युत), १७० ८६ २५६ 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (१५९--११ उद्घाहन) 

मुंबई 


३. या बाबीवरील मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या कार्यालयातील 
पदांच्या वेतनाचा खर्च हा मंडळ कार्यालयातील पदासाठी “ २०५९ - सार्वजनिक बांधकामे ८० - सर्वसाधारण, 


००१ - संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग / उपविभागांतर्गत पदांसाठी २०५९ - 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 
सार्वजनिक बांधकामे, ८० - सर्वसाधारण - ००१ - संचालन व प्रशासन (पाच) कार्यान्वयन (योजनेतर) ” या 


लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१ फेब्रुवारी, २०२४ या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०४०८१७२६३२७५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUDEEP SAHADEO REWALE 
OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
ib8cc6F4cb08480e2e80c6afc2b733ca211905eld 


SUDEEP SAHADEO 
REWALE eae 


cal 
laharashtra, 
IBABC6D55247BSESGFE2206FFESOCB862E223A178F 1 
AHADEO REWALE 
17:38:24 405'30' 


sis 
ae 


(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग मुंबई, कोकण, पुणे, नाशिक, नागपूर, 
अमरावती, नांदेड, छत्रपती संभाजी नगर 
२)अधीक्षक अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई, पुणे, नांदेड, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर 
प्रत :- १) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३) संबंधित कोषागार / उप कोषागार अधिकारी 
४) वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-११/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई 
५) कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


